सहायक कक्ष अधिकारी सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण 
परीक्षा २०२३ च्या निकालात प्राप्त गुणांची 
फेरमोजणी करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०२३/प्र.क्र.१६/का.१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: १८ जुले, २०२४. 


संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांकाचे दिनांक २० जुन, २०२४ चे परिपत्रक. 


परिपत्रक 


सहायक कक्ष अधिकारी सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा सन - २०२३ चा निकाल संदर्भ क्र.१ येथील 
दि. २० जून,२०२४ च्या परिपत्रकाद्वारे घोषित करण्यात आला आहे. सदर परीक्षेत प्राप्त गुणांची फेरमोजणी करण्यासाठी 
एकूण ३८ उमेदवारांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार त्यांना उत्तरपत्रिकेत मिळालेल्या गुणांची फेरमोजणी 
केल्यानंतर एकूण ३८ उमेदवारांपैकी ३७ उमेदवारांच्या निकालामध्ये कोणताही बदल झालेला नसून सदर उमेदवारांचा 
निकाल दिनांक २० जुन, २०२४ रोजी जाहीर केलेल्या निकालानुसार कायम रहात आहे. केवळ १ उमेदवाराच्या 
निकालात बदल झालेला असून संबंधित उमेदवाराने प्रश्नपत्रिका क्र. ३ च्या फेरमोजणीसाठी विनंती केलेली आहे. 
फेरमोजणीअंती खालीलप्रमाणे सुधारित निकाल घोषित करण्यात येत आहे. 


आसन | विभागाचे नाव | उमेदवाराचे नाव गुणांची फेरमोजणी । फेरमोजणी अंती सुधारित | शेरा 
क्र केलेल्या प्रश्नपत्रिकेचा निकाल 
क्रमांक 
२३४ गृहनिर्माण = | strait प्रश्नपत्रिका क्र.३ Yo उत्तीर्ण 
विभाग अ.चौधरी भाग-१-२८ 
भाग-२-२२ 
२. यासोबतच नमूद करण्यात येते की, फेरमोजणीच्या अनुषंगाने निकालाचा आढावा घेत असताना दोन 


उमेदवारांचे गुण टंकळेखनातील त्रुटीमुळे चूकीचे दर्शविण्यात आले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सदर दोन 
उमेदवारांचा सुधारित निकाल पुढीलप्रमाणे घोषित करण्यात येत आहे. 


शेरा 
अनुत्तीर्ण 


प्रश्नपत्रिका क्र. प्राप्त गुण 
प्रश्नपत्रिका क्र. २ ४६ 
भाग-१-२३ 
भाग-२-२३ 
प्रश्नपत्रिका क्र. १ ६३ 
भाग-१-३३ 
भाग-२-३० 


विभाग उमेदवाराचे नाव 
प्रशासन|श्रीम. कविता ग. साळुंके 


आसन क्र. 
३४ सामान्य 
विभाग 


४७ गृह विभाग श्री. भगवान सो. पिसुरे उत्तीर्ण 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०२३/प्र.क्र.१६/का.१७ 


सदरहू परिपत्रक संबंधित उमेदवारांच्या निदर्शनास आणण्याची प्रशासकीय विभागांना विनंती आहे. सदर 
शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून 


त्याचा संकेताक २०२४०७१८१८००३७९८०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SMITA PRASAD JOSHI 

S M | TA DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISRTATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d759e39e5 163375d3782e5f6bef7 edf6a25c72797 123cd 
aa86acd09edf52baf1, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=28AA5752FA66D3A7FDEAFB1F4AB24CD90FD9D 
667A6880CB8CCECA18276150ACA, cn=SMITA PRASAD JOSHI 
Date: 2024.07.18 18:15:00 +05'30° 

(स्मिता प्र. जोशी ) 
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 


प्रत, 

१. अवर सचिव (आस्थापना),नियोजन विभाग/जलसंपदा विभाग 

२. कक्ष अधिकारी (आस्थापना), महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोग/ग्राम विकास विभाग / सामान्य प्रशासन 
विभाग/गृहनिर्माण विभाग /वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग/वित्त विभाग/कृषि व प.दु.म.विभाग 
/ सार्वजनिक आरोग्य विभाग / गृह विभाग/ अन्न,नागरी व ग्रा.सं.विभाग/सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभाग /महसूल व वन विभाग 

३. सामान्य प्रशासन विभाग/का.१४-अ 

४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


